राज्यात औद्योगिक पायाभूत सुविधांची 
निर्मिती व विकास या योजनेअंतर्गत 
प्राप्त प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत (२०२४-२५) 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. औपासू- २०२४/ प्र.क्र.९३२/ उद्योग-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चोक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्र. आयआयआय पॉलिसी २०१०,/प्र.क्र.७६८/उद्योग-२, दिनांक २२/०२/२०१३. 
२) शासन निर्णय क्र.औपासू २०१२/प्र.क्र.२३४/उद्योग-२, दिनांक २५/०२/२०१४. 
३) शासन शुध्दीपत्रक क्र.औपासू-२०१६/प्र.क्र.२१९/उद्योग-२, दिनांक २०/१२/२०१६. 
४) सुकाणू समितीच्या दहाव्या बेठकीचे इतिवृत्त दिनांक २७/०३/२०२४ 
५) शासन निर्णय क्र. औपासू-२०२४/प्र.क्र.९०/उद्योग-२,दिनांक २७/०३/२०२४ 
६) उद्योग सह संचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. उसं/ औपासू/पायाभूत सुविधा/पाचोरा 
सओव /२०२४/ ओ-७८३, दिनांक ३०/०८/२०२४ 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्मिती ब विकास या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत 
प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची १० at 
बैठक दिनांक १४/०३/२०२४ रोजी संपन्न झाली. सदर बेठकोमध्ये समितीने एकूण १९ सहकारी औद्योगिक 
वसाहतीच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांकरीता निधी मंजूर केला आहे. त्यापैको, सहकारी औद्योगिक वसाहत 
मर्या, पाचोरा, जि. जळगांव या संस्थेच्या पायाभूत सुविधांच्या कामाकरीता एकूण रुपये २५,९५,३९६ /- पैकी 
शासन हिस्स्याची ७५ SHH म्हणजेच रु. १९,४६,५४७/- इतका निधी समितीने मंजूर केला आहे. सदर संस्थेने 
त्यांच्या हिश्याची २५ टक्‍के रक्‍कम (रु. ६,४८,८५०/-) कार्यान्बयन यंत्रणा (महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळ) कडे जमा केली आहे. सबब, सदर संस्थेच्या कामाकरीता प्रशासकोय मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
उद्योग संचालनालयाने त्यांच्या दिनांक ३०/०८/२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदर 
प्रस्तावाची तपासणी करण्यात आली असून, प्रस्तुत संस्थेच्या रुपये २५,९५,३९६/- एवढया रकमेच्या 
कामांकरीता प्रशासकोय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्मिती ब विकास या योजनेअंतर्गत सुकाणू समितीने निधी वितरणास 
मान्यता दिलेल्या सहकारी औद्योगिक वसाहत मर्या, पाचोरा, जि.जळगांव या संस्थेच्या पायाभूत सुविधांच्या 
कामाकरीता एकूण रुपये २५,९५,३९६ /- इतक्या रकमेच्या कामाचे अंदाजपत्रक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाने सादर केले आहे. त्याचा तपशिल पुढील प्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- 2028/ प्र.क्र.१३२/ उद्योग-२ 


अ.क्र द्योगिव पायाभूत सुविधा तपशील व कार्यान्वयन यंत्रणा कार्यान्वय सुकाणू समितीने 
वसाहत/ समुह यंत्रणाने दिलेल्या | मान्यता दिल्यानुसार 
तांत्रिक मान्यतेची 'पायाभूत निधीतून 
रक्‍कम (रुपये) द्यावयाची रक्‍कम 
(रुपये) 
| 8 | २ 3 6 ष्‌ 
१ | सहव 1)Semi integrated Solar High mast with 30 २५,९५,२९६/- १९,४६,५४७/- 
औद्योगिक W LED fixture (७५ टक्के) 
वसाहत (5) - Rs 19,00,000 
पावो 2) 18%GST-__Rs 3.42.000.00 
Aa र Total - Rs.22,42,000.00 
जळगाव 3) 5% contingencies — 
_________]रे5_1.12.100.00 
Total - Rs.23,54,100.00 
4) 5% Escalation -- 
__________रे७ 11.77.05.00 
Total— 7२६ 24,71,805.00 
5).5% ETP—__Rs 123590.2 
Total- 7२६ 25,95,396 
कार्यान्वयन यंत्रणा : -(MIDC) 
2. सदर संस्थेच्या प्रकल्पाचे नकाशे व अंदाजपत्रकाची कार्यान्वयन यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र औद्योगिक 


विकास महामंडळाने तपासणी केली असून, त्यास तांत्रिक मान्यता दिली आहे. सहकारी औद्योगिक वसाहत 
मर्या, पाचोरा, जि. जळगांव यांनी त्यांच्या हिस्स्याची २५ टक्के रक्‍कम कार्यान्वयन यंत्रणेकडे जमा 
करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र, देखभाल दुरुस्तीबाबतचे हमीपत्र तसेच प्रस्तुत सुविधेचा सार्वजनिक वापर 
करणेबाबत हमीपत्राचा करारनामा देखील उद्योग संचालनालयाशी दिनांक २६/०६/२०२४ रोजी केला आहे. 
संस्थेमार्फत या योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत ज्या अटी व शर्ती आहेत त्याची पूर्तता होत असल्याने, 
संस्थेच्या कामांकरीता एकूण रुपये २५,९५,३९६ /- (रुपये पंचबीस लाख पंच्याण्णब हजार तीनशे शहाण्णव 
फक्त) इतक्या खर्चाचे नकाशे व अंदाजपत्रकास प्रशासकोय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
2. प्रकल्प किंमतीमध्ये झालेली वाढ संस्थेस अनुज्ञेय राहणार नाही. वाढीव खर्च संस्थेमार्फत करण्यात 
यावा. 
4 सदर प्रशासकीय मान्यता ही सुकाणू समितीच्या दिनांक १४/०३/२०२४ रोजी झालेली दहाव्या 
बेठकोमध्ये समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार तसेच उद्योग, ऊर्जा ब कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.औपासू- 
२०१२/ प्र.क्र.२३४/ उद्योग-२, दि.२५/०२/२०१४ मधील परि. ६ नुसार देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन देण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करून देण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९१२१०२८१४१२१० असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY SHAMKANT का 
DEGAONKAR 


-42F070185C585C41084CC34F6683553D21CC 
KANT DEGAONKAR, 


iP 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), मुंबई. 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण), नागपूर. 
३) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः औपासू- 2028/ प्र.क्र.१३२/ उद्योग-२ 


४) निवासी लेखा परीक्षण अधिकारी, मुंबई. 

५) विकास आयुक्‍्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासकोय भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

७) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

८) सहकारी औद्योगिक वसाहत मर्या, पाचोरा, जि. जळगांव 

९) मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 

१०) वित्त विभाग (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/ व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

११) अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग,ऊर्जा ब कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) निवडनस्ती (उद्योग-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


